अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना व्यावसायिक 
फी प्रदान करण्याबाबत.... 

जामखेड पो. स्टे. गु.र.क्र. ७५/२०१८ अन्वये दाखल 
गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय मा. जिल्हा व अतिरिक्त 
सत्र न्यायालय, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०३२०/प्र.क्र.५४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२२ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२१/यू.ओ.आर.६९/डी-१४, 
दि.०६.०७.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

जामखेड पो. स्टे. गु.र.क्र. ७५/२०१८ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या मा. जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर येथील सत्र न्यायालय खटला क्र.११९/२०१८ 
या न्यायालयीन कामकाज प्रकरणी शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी fasts सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 
१)प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी:रु.२५,०००/-(रुपये पंचवीस हजार फक्त) 
२प्रवास खर्च : रु.५०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 
३)निवास व्यवस्था : शासकीय विश्रामगृह 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात 
येणार नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अश्ञा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
पोलीस उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00) (१०९), जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल- (२०५५ ०१६८)-२८-व्यावसायिक सेवा* या 
लेखाशीर्षाखाळील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०३२०/प्र.क्र.५४/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. संदर्भ क्रमांक २९४/२०/व्यय-७, दि.०२.०९.२०२० 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०३०७१७०६३५१२२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Tushar Dilip 
Rathod 


९700 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 

पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर 

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, जामखेड पो.स्टे., जि. अहमदनगर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, अहमदनगर. 

अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव-पाटील, ३१९, मिठा FARM, नॅश्नल WERE वरती, १ला माळा, 
ऑफिस क्र. ७, शाहीद भगत सिंग रोड, फोर्ट, मुंबई- ४००००१. 

९) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती (पोल-१०) 


AN AD 


ee 


o~ 


पु 


£33) 


9 
८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


